सामान्य प्रशासन विभाग (खुद) साठी प्रिंटर व स्कॅनर 
खरेदीसाठी झालेल्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.७२/का.२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ मार्च , २०२० 


१) सा.प्र.विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक खरेदी-२०१९/प्र.क्र.9७२/का.२४,दिनांक 02.09.2020 
२) सा.प्र.विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक खरेदी-२०१९/प्र.क्र.9२/का.२४,दिनांक ०८.०१.२०२० 
शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकारी /कर्मचारी यांच्यासाठी ५०-प्रिंटर, व ५० स्कॅनर खरेदी करण्यासाठी 
GEM PORTAL वर दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी ई निविदा प्रसिध्द करण्यात आली होती. ई निविदेचा काळावधी 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ ते २३ डिसेंबर २०१९ असा होता. दिनांक ३०/१२/२०१९ रोजी तांत्रिक निविदा उघडण्यात 
आल्या असून दिनांक ३१/१२/२०१९ रोजी LY निविदाधारक GEM PORTAL वर घोषित करण्यात आले आहेत. त्याचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


वाचा :- 


अ.क्र, संगणक ॥। ई निविदेत | पात्र निविदाधारक (_१) कंपनी मॉडेल एका वस्तुची किमत 
सामुग्रीचे नाव भाग रुपये 
घेतेलेल्या 
निविदा 
धारकांची 
संख्या 
q | PRINTERS Yo १६ | KRG COMPUTER PANTUM LASER ८२९०/- 
PVT LTD,KOLKATA | PRINTERS 
P3300 
2 | SCANNERS | ५० 3. | GALAXY OFFICE | HP ३०,४९९/- 
AUTOMATION — PVT | hpscanjetpro २५००१ 
LTD, MUMBAI 
२. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद) साठी शासन निर्णय, दिनांक ०२ जानेवारी २०२० अन्वये गठीत केलेल्या प्रकल्प 


अंमलबजावणी समितीच्या मान्यतेसाठी उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक ४ जानेवारी 2020 रोजी आयोजित बैठकीत ठेवण्यात आला 
होता. समितीने प्रिंटर व स्कॅनर खरेदीस मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार संबधित कंपनीने प्रिंटर व स्कॅनरचा पुरवठा विभागास 
केलेला आहे. संबधित कंपन्यानी सादर केळेली देयके खालीलप्रमाणे आहेत. 


अ. | संगणक ial कंपनीचे नाव बील क्रमांक | दिनांक रक्‍कम CGST SGST 
क्र. | सामुग्री 
1१ २ |3 ४ षु & 9 ८ ९ 

q | PRINTERS | ५० | KRG KRG/9o840/ _|१७/१/२०२० ४,१४,५००.०० ६३२२८.८१ 
COMPUTERTER | १९-२० (अ.क्र.७ मध्ये 
PVT LTD, | ८४१०८६६७१४६३ समाविष्ट रक्‍कम) 
KOLKATA 

2. | SCANNERY ५० | GALAXY OFFICE | MH-09248-98-2023/9/2020] 94,28,%40.00] 9,9§,308.00419,9§, 308.64 
AUTOMATION (अ.क्र.७मध्ये | (अ.क्र.७मध्ये 
pyT LTD, समाविष्ट रक्‍कम )समाविष्ट रक्‍कम) 
MUMBAI 

एकुण रुपये ।११९,३९,४५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.9२/का.२४ 


३. उपरोक्त साहित्य या विभागास सुस्थितीत प्राप्त झालेले आहे. प्रिंटर व स्कॅनरचा वॉरंटी कालावधी ३ वर्षे इतका 
आहे. सदर ३ वर्षाच्या वॉरंटी कालावधीमध्ये प्रिंटर व स्कॅनरच्या दुरुस्ती देखभालची जबाबदारी या कंपनीची रहाणार 
आहे.याकरिता आवश्‍यक असलेला करारनामा कंपनीसोबत करण्यात येत आहे. संबधित कंपनीकडून प्रिंटर व स्कॅनर 
संगणकास कार्यासनातील मागणीनुसार जोडणी करुन देण्यात येत आहेत.साहित्याची नोंद जडवस्तूसंग्रहात घेण्यात 
आलेली आहे.यास्तव प्रिंटर व स्कॅनर खरेदीवर झालेल्या एकूण रुपये १९,३९,४५०/- ( रुपये एकोणीस लाख 
एकोणचाळीस हजार TRA पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास शासन मान्यता देत आहे. Tarear संबधित कंपनीच्या नावे अदा 
करण्यात यावेत. 


8. वरील कारणास्तव होणारा खर्च “मागणी क्र.ए-४, 2042- सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (०९०) सचिवालय, 
(००) (09) सामान्य प्रशासन विभाग, (१७ संगणक खर्च- संगणक संकेतांक २०५२००२५” ह्या अर्थसंकल्पीय 
लेखाशीर्षाखाली खर्च घालण्यात यावा व तो सन २०१९-२०२० ह्या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

५. हा झासन निर्णय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीस संदर्भाधिन अनुक्रमांक ०१ येथील शासन निर्णय, दिनांक २ 
जानेवारी २०२० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०३१५०४१७१८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
VILAS RAMDAS उक 
2.5.4.20=cb156fb408217396 1 28e8dcaeed3f6fa70d9fd209eb9efc83bdd68 
७308614534, postalCode=400032, street=MANTRALAYA, MUMBAI 
jalNumber=c8b1e52c5c4f922ab6eb7a0b44101c838aea34f29fbffOaebs 


9d85c3de3468c2, -GENERAL ADMINISTRATION DEPT, 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2020.03.03 15:06:44 +05'30° 


(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा ) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन) नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८. प्रधान सचिव (मा.तं),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०. विकास आयुकत (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 
११. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई /नागपूर 

१२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर 

१३. संचाळक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

१४. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. अवर सचिव (रोखशाखा ) मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.9२/का.२४ 


१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. मे. KRG COMPUTERTER PVT LTD, KOLKATA 

१९. 4.GALAXY OFFICE AUTOMATION PVT LTD, MUMBAI 
२०. निवड नस्ती (कार्यासन २४),सा.प्र.वि.,मंत्राळय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


